महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी 
विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक 
यांना देण्यात येणा-या व्यवस्थापकीय 
अनुदानाची मुदत वाढविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आविवि-२०२१/प्र.क्र.१५१/का.३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३.०१.२०२४ 


वाचा :- 


१) शिक्षण, क्रीडा व सामाजिक न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.:- STW १३७१/१०५६८१-), 
दि.१४/०१/१९७२ 

२) सामाजिक न्याय व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.:- TDC १०७७/१३७३३/७७५0॥, 
दि.०६.०२.१९८२ 

३) आदिवासी विकास विभाग ama निर्णय क्र.:- आविम-१०९७/प्र.क्र.६/का.३, 
दि.१९.०३.१९९८ 

४ आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.:- आविम-२००४/प्र.क्र.१५/का.३, 
दि.२४.०८.२००४ 

५) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.:- आविम-२०११/प्र.क्र.१८०/का.३, 
दि.२८.११.२०१४ 

६) महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक यांचे पत्र 
क्र.आविम/विप/प्रशा/सभा/२१५३/२१, दि.१८.१०.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक ची निर्मिती 
संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सहकार कायदा १९६० अंतर्गत सन १९७२ मध्ये करण्यात 
आली. सन १९७७ मध्ये शासनाने महामंडळाची रचना व कामकाज यामध्ये बदल करुन वैयक्तिक 
सभासदत्व रद्द करुन आदिवासी सहकारी संस्थांना महामंडळाचे सभासद करण्यात आले. सन 
१९७८ पासून शासन आदेशान्वये विविध योजना महामंडळामार्फत राबविण्यात येत आहेत. या 
योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी महामंडळास प्रथम १९८६ मध्ये १३३१ पदे व तद्नंतर सन १९९९ 
मध्ये ६० पदे अशी एकूण १३९१ पदे मंजूर करण्यात आली. सन १९९९ मध्ये हाबरी आदिवासी वित्त 
व विकास महामंडळाची स्थापना झाल्यावर वरील पैकी ९३ पदे शाबरी महामंडळाकडे वर्ग 
करण्यात आली असून सध्या आदिवासी विकास महामंडळाकडे १२९८ मंजूर पदे शिल्लक आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०२१/प्र.क्र.१५१/का.३ 


संदर्भ क्र.२ वरील शासन निर्णयान्वये महामंडळास पुढील १० वर्षांपर्यंत अथवा महामंडळ 
स्वावलंबी होईपर्यंत, संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयानुसार सन १९९२ ते सन २००२ पर्यंत, संदर्भ 
क्र.४ अन्वये सन २००२ ते सन २०१२ पर्यंत आणि संदर्भ क्र.५ अन्वये सन २०१२ ते सन २०२२ पर्यंत 
व्यवस्थापकीय अनुदान देण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 


प्रस्तुत व्यवस्थापकीय अनुदानाची मुदत १० वर्षे म्हणजे सन २०३२ पर्यंत वाढवून मिळावी 
म्हणून व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., 
नाशिक यांनी संदर्भ क्र.६ वरील पत्रान्वये शासनास विनंती केली होती. 


उक्त प्रस्तावास अनुलक्षून महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळास 
व्यवस्थापकीय अनुदानाची मुदत वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळास देण्यात येणाऱ्या व्यवस्थापकीय 
अनुदानाची मुदत BISA असल्यामुळे सदर मुदत पुढील ५ वर्षे म्हणजेच सन २०२७ पर्यंत 
वाढविण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. ही मुदत दिनांक १.४.२०२२ ते 
३१.३.२०२७ पर्यंत लागू राहील. सदर मुदतवाढ खाली नमूद अटींच्या अधीन राहील :- 


१. दिनांक ६ फेब्रुवारी, १९८२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींची पुर्तता होण्यासाठी 
महामंडळाने योजनांच्या अंमलबजावणीतून झालेला नफा शासनास नियमितपणे परत करणे 
आवश्यक आहे. अशी कार्यवाही न केल्यास महामंडळाला प्रशासकीय खर्चासाठी 
व्यवस्थापकीय अनुदान देण्यात येणार नाही. 


२. निधी सुरक्षित राहील या दृष्टीकोनातून योग्य त्या उपाययोजना करुन असा निधी 
गुंतविण्यासंदर्भात शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे, परंतु त्यास संचाळक 
मंडळाची मान्यता घेण्यात यावी. 


३. यापूर्वी व्यवस्थापकीय अनुदानास प्रत्येकवेळी मुदतवाढ देताना घालून देण्यात आलेल्या 
अटींचे पालन करण्यात यावे. 


४. वार्षिक लेख्यांची अद्ययावत माहिती वित्त विभागास सादर करण्यात यावी. 


५. महामंडळाच्या आकृतीबंधास शासनाची सत्वर मान्यता घेण्यात यावी. शासनाच्या 
मान्यतेशिवाय नवीन पदभरती करण्यात येवू नये. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.3९/२०२३/सा.उ., 
दि.०४.१२.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०२१/प्र.क्र.१५१/का.३ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या या संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०३१५३३५३७६२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SARJERAO SHIVAJIRAO PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2d080100db91 9af47f90e 1 db6e9619b378e138dc014065c2 
2bOcdfelcc5ccc38, talCode=400032, st=Mahi ht 


p rashtri 

S H | VAJ | RA O p A T | L INumber=AA89CF93AD925B079029AE4C36781C9345B874A8C 
0347351CB54D6CCO8FSEC7A, cn=SARJERAO SHIVAJIRAO PATIL 
Date: 2024.01.03 15:33:34 +05'30' 


(सर्जेराव पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
४) सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
६) अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहाय्यक 
७ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., 
नाशिक 
८) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
९) सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
0) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
११) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मंबई/नागपूर. 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक . 
3) वित्त विभाग (सा.उ./व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 
१४ संचालक, लेखापरीक्षा, ऑफिस ऑफ दि डायरेक्टर ऑडिट सायंटिफिक अँन्ड 
कमर्शियल डिपार्टमेंट, १०१ महर्षि कर्वे रोड, मुंबई-४०० ०२०. 
१५) कक्ष अधिकारी (कार्या-१५) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) कक्ष अधिकारी (कार्या-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवडनस्ती, कार्यासन-३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रायल, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


